महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील 
अधीक्षक व तत्सम, गट-ब या पदावर पदोन्नती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निसूची-३६१८/प्र.क्र.१४०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ०७ मार्च, २०१९ 


वाचा- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्या.१२, 
दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७ 


२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:-ईएसटी ३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२ 
दिनांक १७ मार्च, २०१७ 
शासन निर्णय:- 
अधीक्षक, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००-ग्रेड पे रु. 
४३००) या पदावरील अधिकाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार अधीक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन 
शाखा) (वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८००-ग्रेड पे रु. ४८००) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
तसेच सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी 


पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव जातीचा | ज्येष्टता । प्रवर्गातून | महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील 
प्रवर्ग | सूचीतील | पात्र विभाग पदस्थापना 
क्रमांक 
[a २ ३ [28] 5 द ek a 
a श्री. विठ्ठल दिगंबर ढेपे इ.मा.व. ६९ खुला पुणे ate, वे.व भ.नि.नि.प. 
(माध्य.) सांगळी 
२ श्री. रामदास दगडू म्हस्के | खुला ७४ खुला पुणे ater, वे.व भ.नि.नि.प. 
(माध्य.), कोल्हापूर 
३ श्री. राजेशकुमार बाबुराव । अ.जा. ७६ खुला | नागपूर अधीक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
लोखंडे (माध्य.), गडचिरोली 
४ श्री. दिलीपकुमार परशराम | अ.जा. ७७ खुला | औरंगाबाद अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
जऊळकर (प्राथ.) औरंगाबाद 
५ श्री. नरेश वासुदेव पाटील | इ.मा.व ७८ खुला | कोकण-१ |अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
(प्राथ.) रत्नागिरी 
६ श्री. संजय शंकरराव इ.मा.व ७९ खुला | नागपूर अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
बोदाडकर (माध्य), चंद्रपूर 
७ श्री. सचिनकुमार परशराम | इ.मा.व ८१ खुला | नागपूर अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
गुल्हाने (प्राथ.) वर्धा 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६१८/प्र. क्र.१४० /प्रशा-२ 


अ.क्र | अधिकार्‍यांचे नाव जातीचा | ज्येष्टता । प्रवर्गातून | महसूळी | पदोन्नतीच्या पदावरील | 
wat | सूचीतील | पात्र विभाग पदस्थापना 
क्रमांक 
[a] २ ३ एक निता ५ द ———— ाच्छ 
C श्री. विष्णू ग्यानोजी सानप | भ.ज.(ड) ८२ खुला | औरंगाबाद |अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
(माध्य.),परभणी 
९ श्रीमती अपर्णा मारूती खुला ८४ खुला | नागपूर अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
होंडकर (प्राथ.) नागपूर 
शि ० श्रीमती सुजाता राजकुमार | अ.जा. ८७ खुला | नागपूर अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
भगत (माध्य.), वर्धा 
पिं १ श्री. राजेश दगडूजी मनवर । अ.जा. ८८ खुला | अमरावती अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प 
(माध्य), बुलडाणा 
१२ श्री. मदन भागवत हगवणे | खुला ८९ खुला | औरंगाबाद अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
(प्राथ) नांदेड 
१३ | कु. प्रतिभा लक्ष्मणराव अ.जा. ९० खुला | नागपूर अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
मेश्राम (माध्य.), भंडारा 
१४ श्रीमती सपना धिरज अ.जा. ९१ खुला | नागपूर अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
बिलवाल (जांभुळकर) (प्राथ. गडचिरोळी 
१५ श्री. हेमंत प्रभाकर साळुंके | इ.मा.व. ९२ खुला | औरंगाबाद अधिक्षक, वे.व भ.नि.नि.प. 
(प्राथ. हिंगोली 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


oe सदर झासन निर्णयानुसार उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने देण्यात आलेली पदस्थापना ही, 
सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दिनांक २८.०४.२०१५ व त्यानंतर त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 
आलेल्या सुधारणेनुसार महसूल विभाग संवर्ग वाटप नियमांच्या तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. 
पदोन्नती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागात किमान सहा वर्षे सेवा 
करणे बंधनकारक आहे . 


४. या निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याच्या अधिन राहून सदर पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


५. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रूजू होण्याकरिता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेश निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे. रूजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) 
यांनी शासनास कळवावा. जे अधिकारी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसाच्या कालावधीमध्ये रूजू होणार नाहीत, त्यांनी पदोन्नतीस नकार दिला आहे, असे गृहीत धरण्यात 
येईल व त्यांना सेवांतर्गत प्रगती योजनेंतर्गत लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात वित्त विभागाने 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६१८/प्र. क्र.१४० /प्रशा-२ 

वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशा / निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या 
निवडसूचीमध्ये अशा अधिकाऱ्यांचा विचार करता येणार नाही. 


६. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७ व दिनांक ३०.०८.२०१८ मधील 
तरतुदीच्या अनुषंगाने पदोन्नती देण्यात आलेले वरील अधिकारी पदोन्नतीची पदावर रूजू होईपर्यंत त्यांच्या 
विरूध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू झाल्यास अथवा फौजदारी खटला दाखल झाल्यास अथवा 
प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय पदोन्नतीच्या दिनांकास शिक्षेचा अंमल सुरू असल्यास, sa 
अधिकाऱ्यांना आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी पदोन्नतीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करू नये. तसेच 
ज्या ठिकाणी पदोन्नती देण्यात आली आहे, त्या संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
अशा अधिकाऱ्यांना रूजू करून घेऊ नये. 


७, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०३०७१८५९५८५०२१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत | ती 
| Ravindra 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad Ate: 


School 


(र. प्र. आटे) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

) सर्व संचालक 

) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

) सर्व शिक्षणाधिकारी 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc AN 


ल 


4 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- 9 मुंबई/२ नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र- १ मुंबई/२ नागपूर 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 

प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 


१) मा. मंत्री (शा.शि.व क्री.) are fears कार्य अधिकारी 

२) अपर मुख्य सचिव सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

४) अवर सचिव (प्रशा.३), शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय, मुंबई 

५) निवडनस्ती 


SG -:८४ 


(३ 


2) 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


